महात्मा जोतिराव फुले शहोतकरी 
कर्जमुक्ती योजना २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कृकमा १२१९/ प्र.क्र.१५७/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडीत 
कामांकरिता व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ 
ते सन २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसहा परिस्थती निर्माण 
झाल्यामुळे मोठया प्रमाणात yo पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच, 
राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. 
२. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात 
शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. त्यामुळे, शोतकरी थकबाकीदार 
झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शोती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज 
घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, सन २०१९-२० मध्ये अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप 
अत्यंत असमाधानकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेहान २०१९ मध्ये मा. मुख्यमंत्री महोदय 
यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. वरील वस्तुस्थिती विचारात 
घेता दि.१.४.२०१५ ते दि. ३१.३.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, 
तसेच, या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या शहोतक-यांना 
दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर दि.२४.१२.२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील 
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणेबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. 
() योजनेचा तपशिल - 


१) या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” संबोधण्यात येईल. 


२) या योजनेअंतर्गत ज्या होतक-यांकडील दि. १.४.२०१५ ते दि.३१.३.२०१९ पर्यंत उचल 
केळेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची 
दि.३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्‍कम 
रु.२.०० लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे 
क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु.२.०० लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात 
येईल. 

३) या योजनेअंतर्गत दि. १.४.२०१५ ते दि.३१.३.२०१९ पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक 
कर्जाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा 
एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात दि. ३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा १२१९/ प्र.क्र.१५७/२-स 


= 


o~ 
a 
~~ 


८४) 
~n 


a 


१०) 


असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्‍कम रु.२.०० लाखापर्यंत असल्यास त्यांना 
कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल. 


सदर योजनेमध्ये उपरोक्‍त नमूद केल्याप्रमाणे अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे 
केलेले पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठित कर्ज यांची दि.३०.९.२०१९ रोजी वैयक्तिक शेतक-याच्या 
सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्‍कम विचारात घेऊन प्रति होतकरी कमाल 
रु.२.०० लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल. 


सदर योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन 
/ फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह दि.३०.९.२०१९ रोजी थकबाकीची 
रक्‍कम रु.२.०० लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती SAHA लाभास पात्र ठरणार 
नाहीत. 


सदर योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. 
यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच Rad बँक, नाबार्ड 
व राष्ट्रीयकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. 


योजनेची अंमलबजावणी करत असताना विभागामार्फत विविध घटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात adie व त्यामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल मा. मुख्य सचिव यांच्या 
मान्यतेने करण्यात येतील. 


या योजनेसाठी आवर्यकतेप्रमाणे तांत्रीक सेवापुरवठादार यांच्या सेवा घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


सदर योजनेच्या एकूण निधीच्या ०.५ टक्के इतकी रक्‍कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च 
(project implementation cost) म्हणून योजनेचे पोर्टल तयार करणे, जाहिरात (हकश्राव्य 
माध्यम आणि भित्तीपत्रके, वर्तमानपत्रे, सेवापुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ 
खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्‍कम, संगणक, 
जिल्हा/विभाग स्तरावर वाहने तसेच योजनेच्या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


राष्ट्रीयकृत, खाजगी व ग्रामीण बँकांच्या होतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक अनुत्पादित कर्जांना / 
अल्पमुदत पीक पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना (NPA Accounts) कर्जमुक्तीचा लाभ 
देण्याबाबतचा निर्णय वित्त विभाग व सहकार विभागाची सचिव स्तरीय समिती नेमून 
त्यांच्यामार्फत घेण्यात येईल. 


सदर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. 


कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल. 

या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शहोतकऱ्यांना दिलेले, तसेच, 
राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱयांना 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA १२१९/ प्र.क्र.१५७/२-स 


दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित / फेर पुनर्गठित कर्ज 
विचारात घेण्यात येईल. 


(ll) सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्‍ती पात्र असणार नाहीत - 

१) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा 
सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य. 

२) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा 
जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) 

३) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एस टी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे 
अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे). 

४) शोतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्‍ती. 

५) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्‍ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त आहे (माजी 
सैनिक वगळून). 

६) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी 
सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित 
मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 
संचालक मंडळ) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५२०/ २०१९ / व्यय-२, 
दि. २७.१२.२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९१२२७२०३५३३१२०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Ramesh Shankarrao « = ce क त : = र. 2 Sr 
Shingte 0 
(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. मंत्री, वित्त व सहकार यांचे खाजगी सचिव 

३) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 
४) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
) 
) 
) 


५) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
७ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा १२१९/ प्र.क्र.१५७/२-स 


८) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

९) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 

qo) विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

११) जिल्हाधिकारी (सवी 

१२) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

१३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 
) 
) 
) 


१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
१७) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


